क्र . १ ९ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शुक्रवार , दिनांक ०८ जुलै २०२२ : आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 

भाग एक - अ 


१ 

जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 

क्रं .२०२२ / जिबी / डेस्क- १ / टे -२ / जि.प.पं . स . प्रभाग रचना - २०२२ / सिआर 
०१.- मा . राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रं . रानिआ / 
जि.प.पं.स -२०२१ / प्र.क्रं .१० / का -०७ दिनांक १०/०५/२०२२ नुसार जि.प.पं.स. 
प्रभागरचना कार्यक्रमा नुसार दिनांक २७ जुन , २०२२ रोजी नांदेड जिल्हापरिषद 
व पंचायत समित्यांची अंतीम प्रभाग रचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग 
१ अ - असाधारण प्रसिध्दी करण्यात आलेली आहे . 


तालुक्याचे निवडणुक निर्वाचक 

नाव 

विभागाचा 

गणाचा 

क्रमांक व 

क्रमांक व 

नाव 

नाव 


१ 

माहुर 


सत्यमेव जयते 


सदर राजपत्राची प्रत ऑनलाईन गॅजेट साईटवरील प्रत प्रिंट काढुन 
तपासणी केली असता त्यात खालील प्रमाणे त्रुटी आढळुन आलेल्या 
आहेत . 


औ . भाग १ - अ ( असा ) -१ ९ 


२ 

३ 

09 

9 

लखमापुर | लखमापुर 


औरंगाबाद विभाग 


लखमापुर 


आष्टा 

शेकापुर 

लांजी 

लिंबायत 


निर्वाचक गणात समाविष्ट 
असलेल्या ग्रामपंचायतीचे नावे 


४. जि.प. निवडणुक विभाग २६ - लिंबगाव च्या व्याप्तीत पान क्रं . २५४ 
वर - नसरतपुर / हस्तापुर- असे छापण्यात आलेले आहे त्या जागी- नसरतपुर / 
हस्सापुर असे वाचावे . 

५. पंचायत समिती , माहुर- परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . १७३ वर 
खालील मजकुर छपाई झालेली नाही त्याचा समावेश करावा . 

अनुसूची 


४ 


१. जि . प . निवडणुक विभाग परिशिष्ट -४ पान क्रं . २३८ वरील आदेश 
शब्दाच्या खालील ओळीत - अधियिम - असा छापण्यात आलेला आहे त्या 
जागी - अधिनियम- असे वाचावे . 

२. जि . प . निवडणुक विभाग परिशिष्ट -४ पान क्रं . २३८ वरील आदेशातील 
दुसऱ्या परिच्छेदात आदेश असे छापण्यात आलेले आहे त्या जागी अधिसुचना 
असे वाचावे . 


१ 


[ किंमत ०.०० रु . ] 


३. जि.प. निवडणुक विभाग २४- वाजेगांव च्या व्याप्तीत पान क्रं . २४२ 
वर -वायीपुयड- असे छापण्यात आलेले आहे त्या जागी - वाडीपुयड- असे 
वाचावे . 


प्रदेशाची व्याप्ती 


ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( गावे / वस्त्या / तांडे इत्यादींची नावे ) 


५ 

लखमापुर , जग्गु ना तांडा , 

लखमापुर तांडा 


आष्टा , कसळसिंग तांडा 
शेकापुर , केरोळी 

लांजी 

लिंबायत , नेर 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , शुक्रवार ०८ जुलै २०२२ : आषाढ , १७ , 


६. पंचायत समिती , किनवट - परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . १८० वर २० 
शिवणी या गणाच्या व्याप्तीतील शिवणी ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीत- शिवणी 
ऐवजी - शिवणी , शिवणी खु . असे वाचावे . 


७. पंचायत समिती , हदगांव- परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . १८४ वर 
दुसऱ्या परिच्छेदाच्या शेवटच्या ओळीत- ०६ सदस्य संख्या- असे छापण्यात 
आलेले आहे ते - १४ सदस्य संख्या असे आहे . 


- 

८. पंचायत समिती , नायगांव खै- परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . २११ वर 
८५ - बरबडा गणाच्या व्याप्तीतील पाटोदा त.ब. ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीत 
पाटोदा त.ब. , मनम्याळ - ऐवजी - पाटोदा त . ब . , ममन्याळ - असे वाचावे . 


९ . पंचायत समिती , नायगांव खै- परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्र . २१३ वर 
९ ० - घुंगराळा गणाच्या व्याप्तीत रानुसगांव- ऐवजी - रानसुगाव- असे वाचावे . 


१०. पंचायत समिती , नायगांव खै - परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . २१४ 
वर ९४- मुगांव गणाच्या व्याप्तीतील कुंचोली ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीत 
कुंचोळी / कुंचोळी तांडा - एैवजी- कुंचोली / कुंचोली तांडा असे वाचावे . 


- 


११. पंचायत समिती , लोहा- परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . २१७ वर १०० 
उमरा गणाच्या व्याप्तीतील उमरा ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीत- गोविंदा तांडा 
ऐवजी - गोविंदतांडा- असे वाचावे . 


शके १ ९ ४४ 


भाग - १ अ - असाधारण 


१२. पंचायत समिती , लोहा - परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्र . २१ ९ वर १०४ 
पेनुर गणाच्या व्याप्तीतील बोरगांव आ . ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीत- बारगांव 
तांडा - ऐवजी - बोरगांवतांडा- असे वाचावे . 


१३. पंचायत समिती , कंधार - पिरिशिष्ट -४ अ च्या पान क्र . २२१ वर 
१०७- शिराढोण गणाच्या व्याप्तीत ग्रामपंचायत उस्मानगर- ऐवजी - उस्माननगर 
असे वाचावे . 


१४. पंचायत समिती , कंधार - परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . २२२ वर 
११०- बारुळ गणाच्या व्याप्तीत ग्रामपंचायत चौका धर्मपुरी व त्याच्या व्याप्तीत 
चौका धर्मपुरी- या ऐवजी ग्रामपंचायत चौकीधर्मापुरी व त्याच्या व्याप्तीत 
चौकीधर्मापुरी असे वाचावे . 


१५. पंचायत समिती , कंधार - परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . २२५ वर 
११८- दिग्रस बु . गणाच्या व्याप्तीत ग्रामपंचायत दिग्रस खुर्द- च्या व्याप्तीत 
दिग्रस खर्द- या ऐवजी ग्रामपंचायत दिग्रस खुर्द असे वाचावे . 


१६. पंचायत समिती , मुखेड- परिशिष्ट -४ अ च्या पान क्रं . २२७ वर 
दुसऱ्या परिच्छेदाच्या शेवटच्या ओळीत -०६ सदस्य संख्या - असे छापण्यात 
आलेले आहे त्या जागी - १६ सदस्य संख्या- असे वाचावे . 

नांदेड : ०७/०७/२०२२ 


जिल्हाधिकारी , नांदेड 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


